महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरुस्ती-०६१८/प्र.क्र.२१५/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक २० जून २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखाळील पोलीस वसाहत, सर 
पोचखानवाळा मार्ग, वरळी येथे “Providing L.E.D. street lights, cables for 
89 buildings and 30 poles” हे विद्युतविषयक दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ  :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
2) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(१२)/ शा.३९४/ १७, दिनांक २७.१२.२०१७. 


ज्ञापन.- 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी पोळीस वसाहत, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी 
येथे पुढील विद्युविषयक काम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे:- 


कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(9) (2 


“Providing L.E.D. street lights, cables for 89 buildings and 30 | रु.२१,९६,३२२/- 
poles.” 


२. उक्त कामासाठी उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत उपविभाग, वरळी, मुंबई, 
यांनी सन २०१५-१६ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.२१,९६,३२३/- इतक्या खर्चाचे 
अंदाज सादर he आहेत. हे खर्चाचे अंदाज कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सार्वजनिक 
बांधकाम) विद्युत विभाग, मुंबई, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले असून ते 
रु.२४,२४,७१६/- असे सुधारित केले आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास, विवक्षित 
अटींवर, सहमती दिली आहे. 

४. त्या अनुसार, पोलीस वसाहत, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी येथे “Providing 
L.E.D. street lights, cables for 89 buildings and 30 poles” e विद्युतविषयक दुरुस्तीचे 
काम करण्यासाठी रु.२४,२४,७१६/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०६१८/प्र.क्र.२१५/पोल-७. 


) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये; 
) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करावे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, 
(०२) हहर पोलीस, (02)(09) शहर पोलळीस-आस्थापना (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०५५ ००९७), 
२७, लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०६/इमा-२, 
दिनांक ०८.०६.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०६२०१२०९४३५४२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal 
wapnil Gopa ron 
partment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443b 


Borse cohen Sree uae 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत :- 


१) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां. विद्युत विभाग, मुंबई (सार्वजानिक बांधकाय 
Parl, FATS, यांनी फुधारलेल्या “Abstract” PAT FARTS) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 


2) 
) 
) 
) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


Cc 
ae 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड फाईल (पोल-७. 


an 


पृष्ठ २ पैकी 2 


